निसर्ग पर्यटन स्थळाचा विकास या योजनांतर्गत 
श्री.चौरंगीनाथ या निसर्ग पर्यटन स्थळावर 
कार्यरत असलेल्या ६ अस्थायी पदांना सन 
२०२१-२२ मध्ये पुढे चाळू ठेवण्यास मुदतवाढ 
देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.५२/फ-९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- २४ मार्च, २०२१ 


वाचा :- 

१. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. एमएफएस-२०१७/प्र.क्र.9७/फ-८, दि.१३.०९.२०१९ 

२. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.४८/फ-९, दि.३०.०३.२०२० 

३. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.४८/फ-९, दि.३०.०९.२०२० 

४. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक १५.०२.२०२१ 

५. कक्ष अधिकारी (कक्ष-३), उपवनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, 
नागपूर यांचे पत्र क्रमांक कक्ष-३/योजनेतर/प्र.क्र.४३(२०-२१/१८४, दिनांक १५.०२.२०२१ 


शासन निर्णय :- 


निसर्ग पर्यटन स्थळाचा विकास या योजनांतर्गत श्री.चौरंगीनाथ या निसर्ग पर्यटन स्थळावर 
कार्यरत असलेल्या ६ अस्थायी पदांना सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात दिनांक ०१.०३.२०२० पासून 
दिनांक २८.०२.२०२१ पर्यंत पूढे चालू ठेवण्यास संदर्भ क्र.२ व ३ च्या शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ 
देण्यात आली आहे. कक्ष अधिकारी (कक्ष-३), उपवनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), 
महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी संदर्भ क्र.५ अन्वये प्रस्तावातील ६ अस्थायी पदे सन २०२१-२२ या आर्थिक 
वर्षामध्ये पुढे चालु ठेवण्यास मंजूरी प्रदान करण्याबाबत विनंती केलेली आहे. 


वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.४ येथील दिनांक १५.०२.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये सर्व 
प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी आढावा 
मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेश आकृत्तीबंधात करण्यात आलेला 
नाही, sa अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०३.२०२१ ते ३१.०८.२०२१ पर्यंत 
पुढे चालू ठेवण्यास मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत. 


त्यानुसार निसर्ग पर्यटन स्थळाचा विकास या योजनांतर्गत श्री.चौरंगीनाथ या निसर्ग पर्यटन 
स्थळावर कार्यरत असलेल्या ६ अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०३.२०२१ ते ३१.०८.२०२१ पर्यंत चालू 
ठेवण्यास सोबत जोडलेल्या विवरण पत्रानुसार शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. सदर 
मुदतवाढ संदर्भ क्र.१ शासन निर्णयान्वये निश्चित केलेला आकृत्तीबंधात या पदांचा समावेश आहे या 
अटीच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.५२/फ-९ 


सदर ६ पदांचा वेतन व भत्यांचा खर्च मुख्य शिर्ष- २४०६, वनिकरण व वन्यजीवन, ८०० (०२) 
इतर खर्च, पंचवार्षिक योजनांतर्गत, राज्य योजनांतर्गत योजना (०२) (०६) इको टुरिझम (राज्य) (२४०६- 
२२९५) ०१-वेतन या लेखाशिर्षाखाली सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षांत उपलब्ध होणाऱ्या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा व मान्य होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींच्या मर्यादेतच उपरोक्त पदांसाठी खर्च 
करावा. सदर कालावधीमध्ये त्यांच्या आस्थापनेवरील मंजूर पदांचा आढावा घेवून सुधारीत 
आकृत्तीबंधास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेणे आवश्‍यक आहे. या नंतर सुधारीत आकृत्तीबंध 
निश्चित करण्याकरीता कालावधी वाढवून देण्यात येणार नाही. 


प्रस्तूत शासन निर्णय हा वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दिनांक १५.०२.२०२१ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.१8॥859॥[॥9.90७.॥या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३२४१७४४१९१९१९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


lly signed by Sunil L: 


ig inrao Katho! 
Sunil Laxmanrao Kathole 0५० Se यी? 


pi 
Date: 2021.03.24 17:50:31 +05'30' 


(सु. ल. काठोळे) 
कक्ष अधिकारी (वने) 
महसूल व वन विभाग. 
प्रति, 


१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

३. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (प्रशासन-दुय्यम संवर्ग), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

४. मुख्य वनसंरक्षक (प्रा), कोल्हापूर 

५. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन विकास मंडळ, नागपूर 

६. महालेखापाल - 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
७. वित्त विभाग, व्यय-१०/वित्तिय सुधारणा- १ कार्यासन, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

८. कार्यासन अधिकारी फ-२ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२. 

९. कक्ष अधिकारी ब-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२. 

१०.फ-९ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२.(निवडनस्ती) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.५२/फ-९ 


झासन निर्णय क्रमांक:- संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.५२/फ-९, दिनांक २४ मार्च, २०२१ 
सोबतचे विवरणपत्र 
(दि.०१.०३.२०२१ ते दि.३१.०८.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली पदे) 


काळा 


Digitally signed by Sunil Laxmanrao Kathole 


Sunil Laxmanrao (०४७७३५५ iemaneo kang c= 5 
Kathole क 0100 ne 
(सु. ल. काठोळे) 
कक्ष अधिकारी (वने) 
महसूल व वन विभाग 
क तकी 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


